RNI No . MAHBIL / 2009/ 29236 
Reg . No. MCS/ 167/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक २५ ]] 


गुरुवार ते बुधवार, जून २२ - २८, २०१७/ आषाढ १- ७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३८, किंमत : रुपये १६ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० मे २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक सीएचए २०१७/ प्र.क्र . ८५ / कार्या-१. - धर्मादाय संघटनेतील धर्मादाय उप आयुक्त या पदावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेले 
न्यायिक सेवेतील अधिकारी श्री. एन . एच . जाधव, धर्मादाय उप आयुक्त, पुणे यांची मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे संदर्भाधीन आदेशान्वये न्यायिक 
सेवेतील पदावर पदस्थापना करण्यात आली असल्याने त्यांना न्यायिक सेवेतील पदावर रूजू होण्यासाठी त्यांच्या सेवा न्यायिक सेवेत प्रत्यापित 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मनिषा कदम , 
शासनाचे अवर सचिव (विधि ). 


भाग एक ( म .उ. वि .) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २२ - २८ , २०१७ / आषाढ १ - ७, शके १९३९ 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक शासन निर्णय क्र . आकृवि- ३६१३/ प्र.क्र . ७९/ १५ओ. - दिनांक २९ एप्रिल २०१३ अन्वये, खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांची 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट -ब, मधील पदावर दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीकरिता तात्पुरती नामनिर्देशनाने नियुक्ती करण्यात आली होती. 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचेनाव पदावर रुजू परिविक्षा कालावधी परिविक्षा कालावधी दिर्घ मुदतीच्या तत्वावर गट- ब 
व पदनाम दिनांक 

समाप्तीचा दिनांक ( कनिष्ठ ) संवर्गात नियुक्तीचा 

दिनांक 
___ (१) (२) (३) ( ४ ) 
१ श्रीमती जयश्री दिनांक ६ जुलै २०१३ दिनांक ६ जुलै 

दिनांक ९ जून २०१६ 

दिनांक १० जून २०१६ 
हरीदास हावळे . २०१३ ते दिनांक 

( म .पू.) 
५ जुलै २०१५ 

( ३४० दिवस रजा ) 
२ कु. मिनल गुमनराव दिनांक २७ मे २०१३ दिनांक २७ मे दिनांक २९ मे २०१५ दिनांक ३० मे २०१५ 
म्हस्के . २०१३ ते दिनांक 

( म .पू.) 
२६ मे २०१५ 
( ३ दिवस अर्जित 

रजा ) 
उपरोक्त अधिकाऱ्यांना राजपत्रित अधिकाऱ्याकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली असून 
त्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांचा परिविक्षा कालावधी गोपनीय 
अभिलेख व कामाचा मुल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे. त्यांचेविरुद्ध 

उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधीवरील विवरणपत्रातील स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून 
त्यांची स्तंभ (६ ) मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट -ब पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दिर्घ मुदतीच्या तत्वावर पुढे सुरू 
ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


अ . नि . साखरकर , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २२- २८, २०१७/ आषाढ १- ७, शके १९३९ ३ 

गृह विभाग 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक आरएलवाय- २०१६/ प्र.क्र . १०३ / परि -५ . -केंद्रीय गृहमंत्रालयाने क्र . ११ / ५ / २०१६- M & G, दिनांक २४ एप्रिल २०१७ चे पत्रान्वये 
दिलेल्या ना - हरकत प्रमाणपत्रानुसार , महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे असा निदेश देत आहे की , राज्यातील मुंबई उपनगर रेल्वेमार्गावरील 
रेल्वेस्थानकांचे नांव खालीलप्रमाणे राहील : 


( ३ ) 


अनुक्रमांक सध्याचे रेल्वे 

रेल्वे स्थानकाचे रेल्वे स्थानकाचे 
स्थानकाचे नांव 

नवीन इंग्रजी नांव नवीन हिंदी नांव 
( २ ) 

( ४ ) 
एलफिन्स्टन रोड Prabhadevi 

प्रभादेवी 
छत्रपती शिवाजी टर्मिनस Chhatrapati Shivaji छत्रपति शिवाजी 

Maharaj Terminus महाराज टर्मिनस 
सर्व संबंधितांनी वरील बदलाची नोंद आपल्या शासकीय अभिलेख्यामध्ये घ्यावी. 


रेल्वे स्थानकाचे नवीन 
मराठी नांव 

( ५ ) 
प्रभादेवी 
छत्रपती शिवाजी 
महाराज टर्मिनस 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रकाश साबळे , 
शासनाचे उप सचिव . 


HOME DEPARTMENT 
Second Floor, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 2nd June 2017 


NOTIFICATION 


( 2 ) 


( 4 ) 


No. RLY. 2016 /C . R . 103/Tra -5 . — According to the no objection certificate received from the 
Ministry of Home Affairs, Government of India vide letter No. 11/5 /2016 -M and G , dated 24th 
April 2017 , the Government of Maharashtra is pleased to direct that names of the following 
railway stations on Mumbai Suburban Network in the State of Maharashtra , will be as follows : 
Serial Existing 

Spelling of the Spelling of the Spelling of the 
No . Name of 

New Name of New Name of New Name of 
Railway 

Railway 

Railway Station in Railway Station 
Station 

Station in 

Devnagri Script in Devnagri 
Roman Script 

(Hindi) 

Script (Marathi) 
( 3 ) 
Elphinstone Prabhadevi 

प्रभादेवी 
Road 
Chhatrapati Chhatrapati 

छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज 
Shivaji Shivaji Maharaj टर्मिनस 

टर्मिनस 
Terminus 

Terminus 
The necessary change in the Government records should be carried out accordingly by all 
concerned . 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

PRAKASH SABALE , 

Deputy Secretary to Government . 
भाग एक ( म. उ. वि .) - १अ 


___ ( 5 ) 
प्रभादेवी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २२ - २८ , २०१७ / आषाढ १ - ७, शके १९३९ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd May 2017 


NOTIFICATION 


No. SPP . 1017 /699 / C . R . 91/D -XIV . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 8 ) 
of the section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government 
of Maharashtra hereby appoints Advocate Ramnath V . Kini, as “ Special Public Prosecutor ” for 
conducting the Session Case No. 203/2017 pending before Session Court, Mumbai which is 
arising out of C . R . 392 /2016 registered at Shivaji Park Police Station , Mumbai. 

2. Lump Sum fees of Rs. 30 ,000 (Rupees Thirty Thousand Only ) as quoted by 
Adv . Ramnath V . Kini has been already deposited by the applicant Mr. Vaibhav S . Sakre to the 
Government, vide R . B . I. Challan No. 2946 , dated the 22nd May 2017 . The amount will be paid 
to Adv. Ramnath V . Kini after completion of the case . 


3 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 
1984 . 


nun 


4 . The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . V . CHAVAN , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २२- २८, २०१७ / आषाढ १- ७, शके १९३९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / सआ- ५ / का . क . १५६ / दत्त नापत / २०१७ / ९८८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, मी, सुनील पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या आदेशान्वये श्रीदत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चिंचवड , ता . शिरोड , जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करुन तिची विक्री करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


कार्यक्षेत्र 


अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . हिदायत गुलाब शेख 


( ४ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 
अधिकाऱ्याचा हद्दा 

( ३ ) 
विशेष वसुली अधिकारी, विशेष वसुली अधिकारी 
मुख्य कार्यालय , चिंचवड 

शाखाधिकारी, मुख्य विशेष वसुली अधिकारी 
कार्यालय, चिंचवड. 


कोल्हापूर व सांगली 
जिल्हा. 
सातारा व पुणे जिल्हा 


२ 


श्री. पांडुरंग बाळासो बिडकर 


अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र अ -३ अ- ४ व ब प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच 
कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन 
विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय, ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ- २ अ-३ अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ /२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यासकिंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २२ - २८ , २०१७ / आषाढ १ - ७, शके १९३९ 


( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्रीदत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिंचवड , 
ता . शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
___ ( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

(१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(१३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 


दिनांक १८ मे २०१७. 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका / १- स . आ ./ इंदापूर अ . बँक / क . १५६ / २०१७ / ११८५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये इंदापूर अर्बन को - ऑप. बँक लि . इंदापूर , जि . पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन तिची विक्री 
करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ४ ) 
१ श्री . माने छगन निवृत्ती वसुली विभाग प्रमुख वसुली अधिकारी 

पुणे व सोलापूर जिल्हे 
२ श्री . दिवसे आबासाहेब लक्ष्मण कर्ज विभाग प्रमुख 

वसुली अधिकारी 

पुणे, सातारा व रायगड 


जिल्हे . 


३ श्री. चव्हाण बाळासाहेब श्रीरंग 


ज्युनिअर ऑफीसर 


वसुली अधिकारी 


पुणे व अहमदनगर 
जिल्हे . 


अटी : ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८, २०१७ / आषाढ १- ७, शके १९३९ ७ 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ - ३, अ- ४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय, ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

(४ ) अधिकार प्रदान केलल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमना अ - १ , अ- २ अ - ३ अ - ४ सोबत जोडलेला आहे 

(६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
___ (९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

___ ( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ....... सहकारी बँक / 
पतसंस्था .......... ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या /जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


पुणे , 


दिनांक १८ मे २०१७ . 


डॉ. आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २२ - २८ , २०१७ / आषाढ १ - ७, शके १९३९ 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका /१- सआ/विद्यानंद बँक / क . १५६ / २०१७ / ११८६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये विद्यानंद को - ऑप. बँक लि ., सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्जवसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन 
रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे : 


अनुक्रमांक 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हृद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 


अधिकारी 


अधिकारी 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 


श्री. डी . डी. धावडे 
श्री . एस . आर. टोणपे 
श्री . आर . के . सुरवसे 
श्री. यु. डी . कुचेकर 
श्री . आर . एल. टांक 


अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर व पुणे जिल्हा 
सोलापूर व सातारा 
जिल्हा . 
सोलापूर व सांगली 
जिल्हा . 


६ 


श्री . वाय . डी . जगताप 


अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


७ 


श्री. ता. यु. चांगण 


अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सोलापूर व अहमदनगर 
जिल्हा. 


८ 


श्री. श्रीयश बा. नलवडे 


अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सोलापूर व उस्मानाबाद 
जिल्हा. 


दावन 


अटी . - (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चेनियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यात 

परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह विहित नमुन्यात अ- ३ , अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील 
त्यांचे मुख्य कार्यालय, ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ -२ अ-३ अ - ४ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप .बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८, २०१७ / आषाढ १- ७, शके १९३९ ९ 
( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यासकिंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

___ (१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ............. सहकारी बँक / पतसंस्था 
................ ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 


पुणे , 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
दिनांक १८ मे २०१७ . 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का . क १५६/ बढेपत / २०१७ /१०२६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , ( पतसंस्था ) सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये सहकार मित्र चंद्रकांत हरी बढे अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि . वरणगांव, जि . जळगांव या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिचीविक्री करुन रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 
जिल्हे 


अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचेनाव 
( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . उमाकांत कचरू पाटील 

श्री . रविंद्र पंडीत इंगळे 
३ श्री . ज्ञानेश्वर रामदास कोळी 
४ श्री . संजय प्रभाकर भंगाळे 
५ श्री . रामाचंद्र वसंत पाटील 
६ श्री. निवृत्ती विष्णु पाटील 
७ श्री. गजानन उकर्डा चतरकर 
८ श्री. राजेंद्र गणपत माळी 
९ श्री . कांतीलाल सुकलाल सोनवणे 

१० श्री . विनोद पांडुरंग कांदेले 
भाग एक ( म. उ.वि .)- २ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 
व्यवस्थापक 
वसुली अधिकारी 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
वसुली अधिकारी 
शाखा व्यवस्थापक 


( ४ ) 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 
महाराष्ट्र राज्य 
जळगांव जिल्हा 
ठाणे व रायगड जिल्हा 
ठाणे व रायगड जिल्हा 
नाशिक जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
जळगांव जिल्हा 
जळगांव जिल्हा 
धुळे व नंदूरबार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २२- २८ , २०१७ / आषाढ १ - ७, शके १९३९ 


( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 
११ श्री . मोहन नथ्थु बढे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी 

ठाणे व रायगड 
१२ श्री . वसंत उखडू ठोके । शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी 

औरंगाबाद 
१३ गुलाबराव रामकृष्ण धोटे वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी 

बुलढाणा 
__ अटी . - ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 


येतील . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच 
कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन 
विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय , ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना ‘ प्रपत्र १, २ , ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी सहकार मित्र चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन 
को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि., वरणगांव, जि . जळगांव ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

___ (१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

___ (१३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) थकीत व चालू सरचार्ज रक्कम शासनास भरण्याची सर्व जबाबदारी अवसायक मंडळाची राहील . 


पुणे , 


दिनांक १९ मे २०१७ . 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक , ( पतसंस्था ) 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २२ - २८ , २०१७ / आषाढ १- ७, शके १९३९ ११ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का . क १५६ / पूर्णवाद नापत / २०१७ /१००७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून , मी, सुनील पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या आदेशान्वये पूर्णवाद नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. शिरसोली, ता . जि . जळगांव या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचाहुद्दा 
( १ ) ( २ ) । 

( ३ ) 
१ सौ . रेखा रमेशचंद्र झांबरे 

वसुली अधिकारी 
२ श्री . वेडु गणेश लोखंडे 

संचालक 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


जळगांव जिल्हा 

औरंगाबाद , अहमदनगर , 
हिंगोली व पुणे जिल्हा . 


अटी : ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्जवसुलीची 
माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा 
राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय, ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
___ (९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चेनियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


भाग एक ( म.उ.वि .)- २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८, २०१७/ आषाढ १- ७, शके १९३९ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, पूर्णवाद नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. 
शिरसोली, ता . जि . जळगांव ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

१२ . वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

१३ . वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


पुणे, 

सुनिल पवार , 
दिनांक २२ मे २०१७. 

अपर निबंधक , 

सहकारी संस्था ( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का . क १५६ / श्रमजिवी नागरी सह . पत / २०१७ /१०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, मी, सुनील पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., काळेवाडी, पिंपरी, पुणे-१७ या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री. वाघमोडे विजय बब्रुवाहन महाव्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
मुख्यालय . 
श्री . खराडे सुभाष गंगाराम 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

सोलापूर जिल्हा 
सांगवी शाखा . 
३ श्री . देशमुखकिसन रामचंद्र 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
काळेवाडी शाखा 
४ श्री . पवार जयवंत सोपानराव 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे ग्रामीण व सातारा 
मार्केटयार्ड शाखा 

जिल्हा . 


अटी : ( १ ) वसली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८ , २०१७/ आषाढ १ - ७, शके १९३९ 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग. दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय, ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 
____ (६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसली अधिकारी यांनी नमद केलेल्या कालावधीत वसलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यासकिंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्रमजिवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., काळेवाडी, पिंपरी , 
पुणे -१७ ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्जरक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

१३. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१४. संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९९५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधिताकडून वसूल करून शासन 
कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. सदरची सर्वस्ती जबाबदारी संचालक मंडळाची राहील . 

१५. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक 
मंडळाची व व्यवस्थापकाची वैयक्तीकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 


पुणे, 


दिनांक २३ मे २०१७. 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८, २०१७/ आषाढ १- ७, शके १९३९ 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/ स. आ. ५/ का . क १५६/ नविन सुभेदार नागरी सह. पत / २०१७/ १०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी , सुनील पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 

| या आदेशान्वये नविन सभेदार नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.. नागपर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 
१ श्री . भुषन श्रीराम मांडस्कर 

सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे, मुंबई 
( मुख्य कार्यालय ) 
२ श्री. प्रशांत गोविंदराव हेलोंडे विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

नागपूर 
( मुख्य कार्यालय ) 
श्री . प्रफुल गोविंदराव पाठक वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

नागपूर 
( मुख्य कार्यालय ) 
श्री . पंकज चिंधबाजी टिकले शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

नागपूर 
( मुख्य कार्यालय ) 
श्री . मनोज प्रभुलाल आमना शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

नागपूर 
( मुख्य शाखा ) 
सौ . माधुरी मनोज बावणकुळे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

नागपूर 
( शाखा पदमावती नगर ) 
___ श्री . मोहन संतोषराव धुर्वे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

वर्धा/ यवतमाळ 
( शाखा बुटीबोरी ) 
सौ . अल्फा पुष्पराज बन्सोड शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

नागपूर 
( शाखा कळमेश्वर ) 
कु . अर्चना श्रावणजी मेंढूले शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

भंडारा / गोंदिया 
( शाखा दिघोरी ) 
सौ. वैशाली शैलेष पिंप्रीकर शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

चंद्रपूर / गडचिरोली 
( शाखा बानाडोंगरी ) 
११ कु. चैताली शंकरराव गायकवाड शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

धुळे / जळगांव 
( शाखा अनंतनगर ) 
१२ कु . स्वाती तेजराम बावणथडे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

वाशिम / नंदूरबार 
( शाखा वाडी ) 
१३ श्री . आशिष सुधाकरराव लोखंडे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

अमरावती/ अकोला/ 
( शाखा अमरावती) 

बुलढाणा. 
अटी : (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८, २०१७ / आषाढ १- ७, शके १९३९ १५ 
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय, ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यासकिंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ नविन सुभेदार नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

१२ . वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

१३ . वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१४. संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९९५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधिताकडून वसूल करून शासन 
कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. सदरची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक मंडळाची राहील . 

१५. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक 
मंडळाची व व्यवस्थापकाची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा . 


पुणे, 


दिनांक २३ मे २०१७. 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८, २०१७/ आषाढ १- ७, शके १९३९ 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का . क १५६ / साई प्रेरणा पत / २०१७ / ९८२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, मी, सुनील पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या आदेशान्वये अध्यक्ष , साई प्रेरणा को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन तिची विक्री 
करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अनुक्रमांक 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
___ ( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . बाबाजी मारूती घोलप 


वसुली अधिकारी 


सर व्यवस्थापक 
मुख्यालय, मुंबई . 


२ श्री . अनिल सिताराम पांडे 


वसुली अधिकारी 


शाखाधिकारी कल्याण 

शाखा. 


३ श्री . निलेश रखमाजी आहिनवे 


वसुली अधिकारी 


शाखाधिकारी मुख्यालय 

मुंबई. 


४ 


श्री . गणपत तुकाराम आहेर 


वसुली अधिकारी 


शाखाधिकारी ऐरवली 

शाखा. 


( ५ ) 
बृह . मुंबई , ठाणे पुणे, 
रायगड , सातारा , 
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, 
पालघर , औरंगाबाद , 
उस्मानाबाद . 
बृह. मुंबई, ठाणे पुणे , 
रायगड, सातारा , 
कोल्हापूर, सोलापूर , 
यवतमाळ , बुलढाणा , 
अकोला . 
बृह. मुंबई, ठाणे पुणे , 
रायगड . वर्धा, सोलापूर , 
सांगली, पालघर , 
उस्मानाबाद , नांदेड . 
बृह. मुंबई , ठाणे पुणे, 
रायगड , अकोला , 
अमरावती, वाशिम , 
यवतमाळ , बुलढाणा , 
हिंगोली. 
पुणे, नाशिक , 
अहमदनगर , धुळे , 
नंदूरबार , जालना , बीड, 
हिंगोली, नागपूर . 
बृह. मुंबई, ठाणे, पुणे , 
रायगड, रत्नागिरी , 
सिंधुदुर्ग, सांगली, 

औरंगाबाद , परभणी , 
लातुर . 
बृह. मुंबई, ठाणे, पुणे , 
रायगड , अमरावती, 
गोंदिया, गडचिरोली, 
लातुर , नांदेड . 


५ 


श्री . गणेश शिवाजी गावडे 


अधिकारी मंचर शाखा 


वसुली अधिकारी 


६ 


श्री . विक्रम ज्ञानदेव येवले 


वसुली अधिकारी 


शाखा अधिकारी 
मस्जिद बंदर शाखा . 


७ 


श्री . कमलेश दत्तात्रय आवटे 


शाखा अधिकारी 
मुलुंड शाखा . 


___ वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २२- २८ , २०१७ / आषाढ १- ७, शके १९३९ 


१७ 


( २ ) 


( ३ ) 


८ 


श्री . भास्कर विठ्ठल कोकणे 


वसुली अधिकारी 


शाखा अधिकारी 
कर्जत शाखा 


बृह . मुंबई , ठाणे, पुणे 
रायगड, सातारा , 
कोल्हापुर , वाशिम , 
परभणी, जालना . 


९ श्री . संतोष तुकाराम पादीर शाखा अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे, नाशिक , 
आळेफाटा शाखा 

अहमदनगर , जळगाव, 
नंदूरबार , चंद्रपूर , 

भंडारा , बीड , वर्धा. 
१० श्री . अजय जयवंत खंडागळे शाखा अधिकारी 

वसली अधिकारी 

पुणे, जळगाव, धुळे , 
शिक्रापूर शाखा 

गोंदिया, गडचिरोली, 

चंद्रपूर , भंडारा, नागपूर. 
अटी. - (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्जवसुलीची 
माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा 
राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय , ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र. क्र . २३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी साई प्रेरणा को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी, 
लि ., मुंबई ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 
भाग एक ( म .उ.वि .) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८, २०१७/ आषाढ १- ७, शके १९३९ 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

१२ . वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही 

१३. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


पुणे, 


सुनिल पवार , 
दिनांक २० मे २०१७. 

अपर निबंधक, सहकारी संस्था 

( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना . पत / जी - ४ / साई प्रेरणा क्रांती नागरी /विलिनीकरण / ९८३/ १७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७(१ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था,नियम , १९६१ नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, सुनिल पवार , अपर निबंधक, सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, क्रांती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. नेरळ, ता . कर्जत , जि . रायगड जिचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजीटी / 
आरएसआर/ (सीआर )/ ६०२ / ९१-९२, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९१ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता, साई प्रेरणा को - ऑप क्रेडीट 
सोसायटी लि ., मुंबई जिचा नोंदणी क्रमांक बी . ओ. एम ./ डब्ल्यु -ए/ आर . एस . आर./ ३२१ / सन १९८७, दिनांक २९ मे १९८७ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये 
सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे. त्यासाठी 
निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची, अशा वेळी भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ च्या तरतुदी 
गैरलागू असल्यामुळे जरूरी राहणार नाही . 

उक्त आदेशामुळे क्रांती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड या संस्थेचे साई प्रेरणा को - ऑप क्रेडीट सोसायटी 
लि ., मुंबई या संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार क्रांती नागरी सहकारी पतसंस्था , 
मर्या. नेरळ, ता. कर्जत , जि . रायगड या संस्थेची नोंदणी सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड यांनी रद्द करून, संस्थेचे “ ड " 
रजिस्टरवरील नाव कमी करावे. 

उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक २० मे २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे. 


सुनिल पवार, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८, २०१७ / आषाढ १- ७, शके १९३९ १९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना. पत / डी- ४ / साईप्रेरणा उल्हासग्रामीण /विलिनीकरण / ९७७/ १७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक, सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, उल्हास ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., कोलदरे - गोनवडी, मु . पो . आमोंडी, ता . आंबेगाव , जि . पुणे 
जिचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / एजीएम / आरएसआर / (सीआर) / ११६८ / ९७- ९८ , दिनांक ६ जून १९९८ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व 
मालमत्ता, साई प्रेरणा को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई जिचा नोंदणी क्रमांक बी . ओ. एम. / डब्ल्यु-ए / आर. एस . आर./ ३२१ / सन १९८७ , 
दिनांक २९ मे १९८७ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून हस्तांतरित करण्यास मंजुरी 
प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे. त्यासाठी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची , अशा वेळी भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ किंवा 
संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे जरूरी राहणार नाही . 
___ उक्त आदेशामुळे उल्हास ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., कोलदरे- गोनवडी, मु. पो . आमोंडी, ता . आंबेगाव, जि. पुणे , या संस्थेचे 
साई प्रेरणा को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
नुसार उल्हास ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., कोलदरे - गोनवडी, मु . पो . आमोंडी, ता . 

सहकारी पतसंस्था मर्या.. कोलदरे - गोनवडी. म . पो . आमोंडी. ता . आंबेगाव , जि . पणे या संस्थेची नोंदणी सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, आंबेगाव, ता . आंबेगाव , जि . पुणे यांनी रद्द करून, संस्थेचे “ ड ” रजिस्टरवरील नाव कमी करावे. 

उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक २० मे २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे. 


सुनिल पवार, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 

( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का . क . १५६ / बढेपत / २०१७/ १०२५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून , मी , सुनील पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये सहकार मित्र चंद्रकांत हरी बढे अर्बन को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., वरणगांव, जि . जळगांव या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) 
१ श्री . धिरज भगवान चौधरी अध्यक्ष , अवसायक मंडळ वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
सहकार हरी बढे सर अर्बन । 
को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., 
वरणगांव, जि . जळगांव तथा 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी धुळे 
व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँक लि ., धुळे . 


भाग एक ( म . उ.वि . ) - ३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २२ - २८ , २०१७ / आषाढ १- ७, शके १९३९ 


अटी . - (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन करावे. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ तसेच कलम ९८ अन्वये दिलेल्या प्रमाणपत्रांची व वसुली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
___ (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र अ- ३ , अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ६ ) या कार्यालयाचे अवसायनाचे परिपत्रक दिनांक ७ जानेवारी २००५ मधील प्राधान्यक्रमानुसार सरचार्ज शासनास भरण्यात यावा . 


पुणे , 


सुनिल पवार, 
दिनांक १५ मे २०१७. 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था 

( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका /१- स . आ ./ ठाणे भारत बँक / क . १५६ / अधि ./१७/ १२५९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून , मी , डॉ . एन. पी . यगलेवाड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये ठाणे भारत सहकारी बँक लि ., ठाणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


5 


अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) 

( ३ ) 
१ श्री . अमोल विष्णू मादूस्कर सहायक सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

ठाणे 
२ श्री . पंकज मधुकर बिरवडकर मुख्य व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

ठाणे, मुंबई उपनगर 
३ श्री . सुभाष शांताराम खेडेकर उप मुख्य व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

नाशिक 
४ श्री. विजय मारुती घाडगे वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी 

मुंबई, रायगड , पालघर 
____ श्री . समीर एकनाथ नाईक 

पर्यवेक्षक वसुली अधिकारी 

नाशिक 
___ श्री . मनिष मोतीलाल देवकर कनिष्ठ लिपीक वसुली अधिकारी 

ठाणे, मुंबई 
__ श्री . संतोष गजानन हजारे 

कनिष्ठ लिपीक वसुली अधिकारी 

नाशिक , जळगांव 
८ श्री. सौरभ नथुराम धनावडे कनिष्ठ लिपीक वसुली अधिकारी 

ठाणे, मुंबई, उपनगर , 

रत्नागिरी . 
९ श्री . स्वप्निल ओंकार वाणी कनिष्ठ लिपीक वसुली अधिकारी 

पुणे, औरंगाबाद 
१० श्री . अमेय शरदचंद्र साने 

कनिष्ठ लिपीक वसुली अधिकारी 

पुणे 
११ श्री. अशोक दत्ताराम विनेरकर कनिष्ठ लिपीक 

वसुली अधिकारी 

नाशिक, पुणे 
अटी . - (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ 


w 


v 


a 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८, २०१७ / आषाढ १- ७, शके १९३९ २१ 
मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ- ४ , ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय, ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमना अ - १ , अ - २ , अ - ३ , अ - ४ सोबत जोडलेला आहे . 

__ (६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ ठाणे भारत सहकारी बँक लि . , 
ठाणे ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चेनियम १०७ अन्वये ” असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ठाणे भारत सहकारी बँक लि ., ठाणे " 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्जरक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


पुणे, 
दिनांक ३० मे २०१७ . 


डॉ. एन . पी . यगलेवाड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २२- २८ , २०१७ / आषाढ १- ७, शके १९३९ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक वि - १/ दि महाराष्ट्र स्टेट हौ . सो . / फायनान्स / क . १५६ / १७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६( १) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, मी, निलकंठ करे , जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये दि महाराष्ट्र 
स्टेट को - ऑप. हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन लि ., मुंबई जिल्हा कार्यालय नाशिक , ता . जि . नाशिक या संस्थेचा खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकाऱ्याचा अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

क्रमांक 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . आर . बी . साखला एनपीटी ५ / २०१७ प्र. जि . व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
२ श्री . ई. एस. शिरसाठ एनपीटी ६/ २०१७ वर्ग-१ अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
३ श्री. आर . बी . देशमुख एनपीटी ७/ २०१७ वर्ग-१ अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
४ श्री. एम . के. पाटील एनपीटी ८/ २०१७ मु . लि ./निरीक्षक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 

श्री. एम . बी . खैरनार एनपीटी ९/ २०१७ मु. लि ./निरीक्षक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 

श्री . पी. पी . कोंडेवार एनपीटी १० / २०१७ म . लि . /निरीक्षक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
७ श्री. एम . व्ही. मेखे एनपीटी ११/ २०१७ मु . लि ./निरीक्षक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 

श्री . एम . व्ही. पवार एनपीटी १२ / २०१७ म . लि ./निरीक्षक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
श्री. अ. के. मराठे एनपीटी १३/ २०१७ मु. लि ./निरीक्षक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 

श्री. एस . जे. नागमोती एनपीटी १४/ २०१७ मु . लि ./निरीक्षक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
११ श्री. एस . यु. श्रीमाळ एनपीटी १५ / २०१७ मु . लि ./निरीक्षक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
१२ श्री . एस . के. कुंभार एनपीटी १६/ २०१७ जे . सहा./निरीक्षक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
१३ श्री . एस . डी . साबळे एनपीटी १७/ २०१७ जे . सहा ./निरीक्षक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 

अटी . - (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ- ३ , व अ- ४ ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय, ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र 
नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ -२ , अ -३ , अ - ४ सोबत जोडलेला आहे . 


inxowovaaar 


दादा, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २२ - २८ , २०१७/ आषाढ १ - ७, शके १९३९ 


२३ 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी .......... सहकारी बँक / पतसंस्था ...... " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उप निबंधक, 

सहकारी संस्था , नाशिक . 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना. बँका / स. आ . १/ दि ग्रेटर बॉम्बे को - ऑप . बँक / क. १५६/ अधि./१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून , मी, डॉ . एन. पी . यगलेवाड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि ग्रेटर बॉम्बे को - ऑप. बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून व रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ श्री . सत्यविजय तुकाराम तावडे डे. ज. मॅनेजर वसुली अधिकारी 

सिंधुदुर्ग, सातारा , 

औरंगाबाद , बुलडाणा, 
जालना, अमरावती , 
बीड, रायगड , 
रत्नागिरी, पुणे, नाशिक , 
सोलापूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २२ - २८ , २०१७/ आषाढ १ - ७ , शके १९३९ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


| 


२ श्री. राजेश विजयसिंग गुजर 

मॅनेजर वसुली अधिकारी 

मुंबई सबअर्बन 
३ श्री . केतन उमाकांत पुरव सिनिअर मॅनेजर वसुली अधिकारी 

मुंबई सबअर्बन 
४ श्री . कृष्णा दत्ताराम परब 

ऑफिसर वसुली अधिकारी 

ठाणे, पालघर, जळगांव 
५ श्री . संजय पांडूरंग सावंत 

ऑफिसर वसुली अधिकारी 

मुंबई सबअर्बन, 

मुंबई शहर . 
अटी . - ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
___ ( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ-४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय, ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ-२ , अ-३ , अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 
____ (६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

___ ( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ दि ग्रेटर बॉम्बे को - ऑप. बँक लि ., 
मुंबई ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

___ ( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी दि ग्रेटर बॉम्बे को - ऑप. बँक लि ., मुंबई " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


पुणे , 
दिनांक ३० मे २०१७. 


डॉ . एन . पी. यगलेवाड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


नरा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८, २०१७ / आषाढ १- ७, शके १९३९ 
THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 3902/ 2017 / 1642. — The High Court has been pleased to cancel the entry at Sr. No. 171 
of High Court Memo of Civil Judge, Junior Division dated the 27th April 2017 in respect of 
transfer and posting of Shri Ashish D . Waman , 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik Road , District Nashik to Wani, District Yavatmal and 
instead to post him at Maregaon , District Yavatmal. 


Bombay , 
dated , 8th May 2017 . 


MANGESH S . PATIL , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No . A - 3902 /2017 / 1643. — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 
Name and Present Posting 

New posting 
Smt. Mubin C . Shaikh 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Latur vice Shri G . B . Jankar transferred . 
Chakur , District Latur . 
Shri Gajanan B . Jankar 

Joint Civil Judge , Junior Division 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Chakur District Latur vice Smt. M . C . 
Latur. 

Shaikh transferred . 


1 . 


Smt 


Bombay , 
dated , 6th May 2017 . 


MANGESH S . PATIL , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


I 


No. A - 3902/2017 / 1645 . — The High Court has been pleased to repatriate and post Shri 
Raosaheb V . Kokare , Secretary , District Legal Services Authority , Pune as Civil Judge , Senior 
Division , Pune vice Shri S . R . Yadav . 


II 


The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order 
as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New posting 
1. Shri S . R . Yadav 

Chief Judicial Magistrate , 
Civil Judge , Senior Division , 

Pune vice Shri H . M . Bhosale . 
Pune . 
Shri H . M . Bhosale . . 

Joint Civil Judge , Senior Division and 
Chief Judicial Magistrate , 

Additional Chief Judicial Magistrate , 
Pune . 

Pune vice P . R . Ashturkar appointed as 
Secretary , District Legal Services 
Authority , Pune. 


2 . 


Bombay , 
dated 6th May 2017 . 
911 Tros (7 .3. fq .) - 8 


MANGESH S . PATIL , 

Registrar General. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८, २०१७/ आषाढ १- ७, शके १९३९ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902/ 2017/ 1653. — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 


New posting 
4th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief JudicialMagistrate , 
Kalyan , District Thane . 


Name and Present Posting 
1. Shri Amar T. Kale, 

11th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Thane. 
Shri Mohan R . Kamat , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Jawhar , District Thane. 
3 .(* ) Shri Abhay A . Mehendale , 

Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Vita , District Sangli 


9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kalyan , District Thane vice 
Shri Rahul P . Shinde . 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Miraj, District Sangli vice 
Shri S . M . Kolekar . 


II 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officer as 
shown herein below : 
Name and Present Posting 

New posting 
Shri R . S . Karankal, 

Civil Judge , Senior Division 
Joint Civil Judge , Senior Division and 

Malegaon , District Nashik vice 
Additional Chief Judicial Magistrate , 

Shri C . P . Nere retired . 
Malegaon , District Nashik . 
2 . Smt. J. S . Bhatia , 

11th Joint Civil Judge, Senior Division 
12th Joint Civil Judge, Senior Division 

and Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Thane vice Shri A . T . Kale transferred . 

Thane . 
3 . Smt. B . N . Ichpurani, 

12th Joint Civil Judge , Senior Division 
13th Joint Civil Judge , Senior Division 

and Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Thane vice Smt. J . S . Bhatia . 
Thane. 
Shri Rahul P . Shinde , 

10th Joint Civil Judge , Junior Division 
9th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Kalyan , District Thane. 
Kalyan , District Thane . 
5 . Shri S . M . Kolekar, 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Miraj, District Sangli vice 
Miraj, District Sangli . 

Shri N . M . Wali. 
Shri N . M . Wali, 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate, First Class , 

Miraj, District Sangli. 
Miraj, District Sangli. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २२ - २८, २०१७ / आषाढ १ - ७, शके १९३९ 


Name of Judicial Officers 
7. Smt. G . N . Desai, 

Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Vita , District Sangli . 
Shri V . S . Shinde , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Vita , District Sangli . 


New Posting 
Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Vita , District Sangli vice 
Shri A . A . Mehendale transferred . 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Vita , District Sangli vice 
Smt. G . N . Desai. 


8 . 


Bombay , 
dated 3rd May 2017 . 


MANGESH S . PATIL , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/ 2017 (Ad hoc )/ 1716 . — The High Court is pleased to appoint the following Judicial 
Officers as Ad hoc District Judges and Assistant Sessions Judges for a period of one year or 
till the scheme of fast track courts lasts or until further orders , whichever occurs earlier , with 
effect from the they take the charge of their post, purely on ad - hoc and temporary basis and 
post them at the stations mentioned against their names : 

Their Lordships also invest the powers of Assistant Sessions Judge under sub - section ( 3 ) 
of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ) upon the following Ad hoc 
District Judges to exercise jurisdiction in the court of Sections . 
Name of Judicial Officers 

New posting 
1. Shri Rajendra K . Deshpande , 

. . Ad -hoc Judge, City Civil Court and 
Additional Chief Metropolitan 

Assistant Sessions Judge , 
Magistrate , 37th Court, Esplanade, 

Dindoshi, District Mumbai. 
Mumbai. 
Smt. Harsha C . Shende, 

. . Ad hoc Judge , City Civil Court and 
Additional Judge , 

Assistant Sessions Judge, 
Small Causes Court, 

Dindoshi, District Mumbai. 
Pune. 
Shri Anil D . Salunkhe, 

. . Ad hoc District Judge - 4 and 
Civil Judge , Senior Division , 

Assistant Sessions Judge , 
Baramati, District Pune . 

Aurangabad . 
Shri Roopesh R . Rathi, 

Ad hoc District Judge - 3 and 
Judge, Small Causes , Court, 

Assistant Sessions Judge , 
Nagpur. 

Baramati , District Pune . 
Shri Yashwant A . Goswami, 

Member , (Project Management), 
Member, (Project Management) , 

e -Committee , Supreme Court of India , 
e -Committee , Supreme Court of India , New Delhi. 
New Delhi. 
Shri Hanmant M . Bhosale , 

Ad hoc District Judge - 1 and 
Joint Civil Judge , Senior Division and Assistant Sessions Judge , 
Additional Chief Judicial Magistrate , 

Sangamner , District Ahmednagar . 
Pune. 
ATT UCH (7 .3 . fa .) - 4 


3 . 


PC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून २२ - २८ , २०१७/ आषाढ १- ७, शके १९३९ 


Name of Judicial Officers 


New Posting 


• Ad hoc District Judge - 3 and 

Assistant Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


Ad hoc District Judge - 2 and 
Assistant Sessions Judge , 
Vaijapur , District Aurangabad . 


7 . Shri Rahul B . Bhagwat, 

Civil Judge , Senior Division , 
Biloli , District Nanded . 

(On Repatriation ) 
8 . Shri Vivek B . Gavhane , 

Secretary , 
District Legal Services Authority , 
Dhule . 
Shri Sanjay K . Tikhile , 
Civil Judge , Senior Division , 
Hingoli , District Parbhani. 
Shri Bhimrao L . Jogadand , 
Chief Judicial Magistrate , 

Buldhana . 
11 . Shri Satish A . Shrikhande , 

Civil Judge, Senior Division , 
Kelapur , District Yavatmal. 


9 . 


10 . Shri 


. . Ad hoc District Judge - 1 and 

Assistant Sessions Judge, 
Kelapur, District Yavatmal. 
Ad hoc District Judge - 4 and 
Assistant Sessions Judge , 
Nashik . 
Ad hoc District Judge- 2 and 
Assistant Sessions Judge , 
Parbhani. 


II 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in 
the order as shown herein below : 
Name of Judicial Officers 

New posting 
1. Smt. R . J . Rai, 

Ad hoc District Judge - 1 and 
Ad hoc District Judge - 2 and 

Assistant Sessions Judge , 
Assistant Sessions Judge , 

Osmanabad vice Shri A . P . Kanade 
Osmanabad . 

promoted . 
Shri S . R . Padwal, 

Ad hoc District Judge - 2 and 
Ad hoc District Judge- 3 and 

Assistant Sessions Judge , 
Assistant Sessions Judge , 

Osmanabad vice Smt. R . J . Rai. 
Osmanabad . 
3 . Shri R . S . Patil (Bhosale ), 

. . Ad hoc District Judge - 2 and 
Ad hoc District Judge- 3 and 

Assistant Sessions Judge, 
Assistant Sessions Judge, 

Thane vice Shri K . R . Patil promoted . 
Thane. 
Shri D . P . Ragit , 

. Ad hoc District Judge - 1 and 
Ad hoc District Judge- 2 and 

Assistant Sessions Judge , 
Assistant Sessions Judge , 

Latur vice Shri M . K . Jadhav promoted . 
Latur . 


Bombay, 
dated 22nd May 2017 . 


MANGESH S . PATIL , 
Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८, २०१७ / आषाढ १- ७, शके १९३९ २९ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

ORIGINAL SIDE 
No. P & E /235 / 2017 . — Shri S . T . Kapse , Addl. Registrar /Addl. Prothonotary and Senior 
Master , High Court, Bombay , is granted Commuted Leave for 4 days from 15th February , 2017 
to 18th February , 2017 . 

Certified that Shri S . T . Kapse , would have continued to act as Addl. Registrar /Addl. 
Prothonotary and Senior Master , High Court , Original Side , Bombay, had he not proceeded on 
leave during the above period . 

And 


Shri S . T . Kapse , Addl. Registrar/Addl. Prothonotary and Senior Master, High Court, Bombay 
is granted Earned Leave for 2 days from 23rd February , 2017 to 24th February , 2017. 

Certified that Shri S . T . Kapse , would have continued to act as Addl. Registrar /Addl. 
Prothonotary and Senior Master , High Court, Original Side , Bombay , had he not proceeded on 
leave during the above period . 


( 2 ) 


No. P & E /236 / 2017. - Shri D . R . Talekar , Insolvency Registrar , High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 14 days from 3rd May, 2017 to 16th May , 2017 . 

Certified that Shri D . R . Talekar , would have continued to act as Insolvency Registrar , 
High Court, Original Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 


( 3 ) 


No. P & E /237 / 2017 .- Smt. M . V . Kulkarni, Chief Translator and Interpreter , High Court, 
Bombay is granted Earned Leave for 4 days from 20th March , 2017 to 23rd March , 2017 . 

Certified that Smt. M . V . Kulkarni, would have continued to act as Chief Translator and 
Interpreter , High Court , Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the 
above period . 


(4 ) 


No. P & E /238 /2017 . - Smt. S . A . Pagedar , 2nd Asstt . Master , High Court , Bombay is granted 
Commuted Leave for 2 days from 28th February , 2017 to 1st March , 2017 . 

Certified that Smt. S . A . Pagedar , would have continued to act as 2nd Asstt. Master, High 
Court , Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period . 


(5 ) 


No. P & E /239 / 2017 . - Shri V . V . Gajre , Associate , High Court, Bombay is granted Earned 
Leave for 3 days from 29th March , 2017 to 31st March , 2017 . 

Certified that Shri V . V . Gajre , would have continued to act as Associate , High Court , 
Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


(6 ) 


No. P & E / 240 / 2017 . - Smt. V . N . Gawande, Associate , High Court, Bombay is granted 
Commuted Leave for 2 days from 20th March , 2017 to 21st March , 2017 . 

Certified that Smt. V . N . Gawande , would have continued to act as Associate , High Court, 
Original Side, Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८, २०१७/ आषाढ १- ७, शके १९३९ 


( 7 ) 


No. P & E /241/2017 . - Smt. A . Y . Gokhale, Associate , High Court , Bombay is granted 
Commuted Leave for 3 days from 29th March , 2017 to 31st March , 2017 . 

Certified that Smt. A . Y . Gokhale , would have continued to act as Associate , High Court , 
Original Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 


continued to the ab Associate,High Court, 


( 8 ) 


No. P & E / 242/2017 . - Shri P . S . Tathe, Associate , High Court, Bombay is granted Earned 
Leave for 13 days from 1st April , 2017 to 13th April, 2017 . 

Certified that Shri P . S . Tathe , would have continued to act as Associate , High Court, 
Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


de have fentenged into the albo despeiate. High Court, 


( 9 ) 


No. P & E /243 / 2017 . - Shri D . S . Choudhari, Associate , High Court , Bombay is granted 
Earned Leave for 4 days from 4th April, 2017 to 7th April, 2017 . 

Certified that Shri D . S . Choudhari, would have continued to act as Associate , High Court, 
Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


( 10 ) 


No. P & E / 244 /2017 . - Shri S . V . Jadhav , Associate , High Court, Bombay is granted Earned 
Leave for 11 days from 15th April , 2017 to 25th April, 2017 . 

Certified that Shri S . V . Jadhav , would have continued to act as Associate , High Court, 
Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


( 11) 


No. P & E /245 / 2017 .- Shri R . M . Amberkar, Private Secretary to the Hon ble Judge , High 
Court, Bombay is granted Earned Leave for 4 days from 21st March 2017 to 24th March , 2017 . 

Certified that Shri R . M . Amberkar , would have continued to act as Private Secretary , 
High Court, Original Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 


(12 ) 


No. P & E / 246 / 2017 . - Shri N . B . Dethe, Master (Adm .), High Court, Bombay is granted 
Commuted Leave for 5 days from 13th February , 2017 to 17th February , 2017. 

Certified that Shri N . B . Dethe , would have continued to act as Master (Adm .), High Court, 
Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


And 


Shri N . B . Dethe, Master (Adm .), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 2 days 
from 6th April, 2017 to 7th April , 2017 . 

Certified that Shri N . B . Dethe,, would have continued to act as Master (Adm .), High 
Court, Original Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 31st May 2017 . 


S . P . TAVADE , 
Registrar (Original Side), 

High Court , Bombay . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २२- २८, २०१७ / आषाढ १- ७, शके १९३९ 


३१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

ORIGINAL SIDE 
No. P & E / 277/ 2017. — Shri S . P . Mathkar , Addl. Registrar/Addl. Prothonotary and Senior 
Master , High Court, Bombay is granted Earned Leave for 16 days from 11th May , 2017 to 26th 
May , 2017 . 

Certified that Shri S . P . Mathkar , would have continued to act as Addl. Registrar/Addl. 
Prothonotary and Senior Master , High Court , Original Side , Bombay, had he not proceeded on 
leave during the above period . 

( 2 ) 
No. P & E / 278 /2017 . — Shri S . T . Kapse , Addl. Registrar/Addl. Prothonotary and Senior 
Master, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 7 days from 17th April, 2017 to 
23rd April , 2017. 

Certified that Shri S . T. Kapse , would have continued to act as Addl. Registrar/ Addl. 
Prothonotary and Senior Master , High Court, Original Side , Bombay , had he not proceeded on 
leave during the above period . 

( 3 ) 
No. P & E /279 / 2017 . — Shri E . B . Sivakumar, Company Registrar , High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 16 days from 19th April, 2017 to 4th May , 2017. 

Certified that Shri E . B . Sivakumar , would have continued to act as Company Registrer , 
High Court, Original Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

and 
Shri E . B . Sivakumar , Company Registrar, High Court , Bombay is granted Earned Leave 
for 17 days from 15th May , 2017 to 31st May , 2017 . 

Certified that Shri E . B . Sivakumar , would have continued to act as Company Registrar , 
High Court , Original Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


( 4 ) 
No. P & E / 280 / 2017 . — Shri V . V . Gajre , Associate , High Court, Bombay is granted Commuted 
Leave for 2 days from 20th April, 2017 to 21st April, 2017 . 

Certified that Shri V . V . Gajre, would have continued to act as Associate , High Court , 
Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

(5 ) 
No . P & E / 281/ 2017 . - Smt. R . V . Rane, Associate , High Court , Bombay is granted Commuted 
Leave for 5 days from 3rd April, 2017 to 7th April, 2017 . 

Certified that Smt. R . V . Rane, would have continued to act as Associate , High Court, 
Original Side , Bombay, had She not proceeded on leave during the above period . 


(6 ) 


No. P & E / 282/ 2017 . - Smt. A . Y . Gokhale , Associate , High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 5 days from 14th March , 2017 to 18th March , 2017 . 

Certified that Smt. A . Y . Gokhale , would have continued to act as Associate , High Court , 
Original Side, Bombay , had She not proceeded on leave during the above period . 

( 7 ) 
No. P & E /283 / 2017 . — Shri R . N . Kusurkar, Associate , High Court , Bombay is granted 
Commuted Leave for 2 days from 12th April, 2017 to 13th April , 2017 . 

Certified that Shri R . N . Kusurkar , would have continued to act as Associate, High Court , 
Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


ATT Tes ( 7 .3. fa .) - & 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २२ - २८ , २०१७/ आषाढ १- ७, शके १९३९ 


(8 ) 


No. P & E / 284 /2017 . — Shri S . H . Hadap , Associate , High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 10 days from 20th April, 2017 to 29th April, 2017 . 

Certified that Shri S . H . Hadap , would have continued to act as Associate, High Court, 
Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

(9 ) 
No. P & E /285 / 2017 . — Shri M . M . Rawal, Associate , High Court, Bombay is granted Earned 
Leave for 23 days from 11th May , 2017 to 2nd June, 2017 . 

Certified that Shri . M . M . Rawal, would have continued to act as Associate , High Court, 
Original Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 

( 10 ) 
No. P & E / 286 /2017 . — Shri V . B . Kadu , Master and Asstt. Prothonotary (Adm .), High Court , 
Bombay is granted Commuted Leave for 15 days from 29th March , 2017 to 12th April , 2017 . 

Certified that Shri V . B . Kadu , would have continued to act as Master and Asstt . 
Prothonotary (Adm .), High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during 
the above period . 

( 11 ) 
No. P & E /287 / 2017 . — Smt. S . S . Pathak , Private Secretary to the Hon ble Judge , High 
Court, Bombay, is granted Earned Leave for 5 days from 2nd May, 2017 to 6th May, 2017 . 

Certified that Smt. S . S . Pathak , would have continued to act as Private Secretary High 
Court , Original Side, Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

(12 ) 


No . P & E / 288 /2017 . — Shri F . H . Shaikh , Master (Adm ), High Court , Bombay , is granted 
Earned Leave for 26 days from 5th June, 2017 to 30th June, 2017 . 

Certified that Shri F . H . Shaikh , would have continued to act as Master (Adm ), High Court, 
Original Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


and 


Shri F . H . Shaikh , Master (Adm ), High Court , Bombay is granted Earned Leave for 4 days 
from 4th April , 2017 to 7th April, 2017 . 

Certified that Shri F . H . Shaikh , would have continued to act as Master (Adm ), High Court , 
Original Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay, 
dated 31st May 2017 . 


S . P . TAVADE , 
Registrar (Original Side ), 

High Court, Bombay . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २२- २८ , २०१७ / आषाढ १- ७, शके १९३९ 


३३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 1202/ 2017. - The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against his name : 
Name and Designation 

Period 
1. Shri M . G . Giratkar, 

Earned leave for 8 days from 2nd May 2017 
Principal District and Sessions Judge, to 9th May 2017 with permission to leave 
Amravati. 

headquarter from 29th April 2017 ( A . O . H .) 
till 11th May 2017 ( B . O . H .). 


On return from leave Shri M . G . Giratkar will be reposted as Principal District and 
Sessions Judge , Amravati. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that Shri M . 
G . Giratkar would have continued to officiate as Principal District and Sessions Judge , Amravati 
had he not proceeded on leave during the above period . 

II 


The Charge during the leave period of Shri M . G . Giratkar is kept with Smt. A . B . Sharma, 
District Judge -4 and Additional Sessions Judge , Amravati from 29th April 2017 ( A . O . H .) till 2nd 
May 2017 ( B .O . H .), with Shri D . W . Modak , District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Amravati from 2nd May 2017 to 7th May 2017 and with Smt. S . S . Bhishma, District Judge - 3 
and Additional Sessions Judge , Amravati from 8th May 2017 till 11th May 2017 ( B . O . H .). 


Bombay , 
dated the 12th June 2017 . 


M . S . GUPTA , 
Registrar (Insp . II). 


THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE S MUMBAI 

CORRIGENDUM 
No. CMM /A - 185 /LEAVE / 19/ 2017 .- Corrigendum is hereby issued to notify that, the 4 days 
Earned Leave from 6th May 2017 to 9th May 2017 of Shri O . R . Deshmukh , Metropolitan 
Magistrate , 27th Court , Mulund, Mumbai was granted as per the Notification referred at Sr . 
No. 1. His One day Earned Leave i.e . on 9th May 2017 is hereby cancelled as per his application 
referred at Sr . No. 4 , Therefore , the above referred Notification at Sr . No. 1, is partially 
amended to the effect that Earned Leave of Shri O . R . Deshmukh , Metropolitan Magistrate , 
27th Court, Mulund , Mumbai on 9th May 2017 be treated as cancelled . 


Accordingly , the above referred Notification at Sr . No. 2 , is also partially amended to the 
effect that the period of charge of Shri. O . R . Deshmukh , Metropolitan Magistrate , 27th Court, 
Mulund , Mumbai on 9th May 2017 be treated as cancelled . 


Mumbai, 
dated the 26th May 2017 . 


CHAKOR S . BAVISKAR , 
Chief Metropolitan Magistrate, 

Esplanade , Mumbai. 


ATT 


Joh 


( .3 . 19 .) - & 37 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून २२ - २८, २०१७/ आषाढ १- ७, शके १९३९ 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका , शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी अनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 


नियोजन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ मे २०१७ 
क्रमांक निविआ. २९१७ /प्र.क्र . ३३९ /१४२१ . - श्री. मिलींन्द विष्णू 
तांबे व श्री . दीपक व्यंकटेश जोशी, कक्ष अधिकारी हे दिनांक ३० एप्रिल 
२०१७ ( म.नं .) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त 
झाले आहेत . 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०१७ 
क्रमांक सेनिवे. १८१६ / प्र.क्र . ९४७/ आ (मंत्रालय ). - श्री . पोपट 
गं . तंडे, अवर सचिव , जलसंपदा विभाग हे दिनांक ३१ मे २०१७ 
( म.नं ) रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले 
आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

चं. त्रिं . पातुरकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ. अ . कोदे, 
शासनाचे सहसचिव . 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ मे २०१७ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मे २०१७ 


क्रमांक एमएनए. ०५१७ / प्र. क्र . ४३/ उद्योग - ९. - भूविज्ञान आणि 
खनिकर्म संचालनालयातील श्री . दि . रा. शिलाम, सहायक आवेधन 
अभियंता (गट-ब) भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, प्रमुख कार्यालय , 
नागपूर हे दिनांक ३१ मे २०१७ रोजी ( म.नं). पासून शासकीय सेवेतून 
नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत . 


क्रमांक सेवानि - २०१७ / प्र. क्र . १०६ / प्रशासन- ३. - श्री . ग . शा . 
सोनावणे, सहसचिव, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग हे दिनांक ३१ मे 
२०१७ ( म.नं) पासून शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त 
होत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सु. ला . भोई, 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

अ. पुं. विधळे, 
शासनाचे सहसचिव . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ मे २०१७ 


क्रमांक एमएनए. ०५१७ / प्र. क्र . ४३/ उद्योग -९. - भूविज्ञान आणि 
खनिकर्म संचालनालयातील श्री . दि . रा . शिलाम, सहायक आवेधन 
अभियंता ( गट-ब ) भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, प्रमुख कार्यालय , 
नागपूर हे दिनांक ३१ मे २०१७ रोजी ( म.नं). पासून शासकीय सेवेतून 
नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 

___ मत्स्यव्यवसाय विभाग 
__ क्रमांक आकृवि . ०५१७/ प्र.क्र . १६५ /१५ओ. - श्री . बाबाराव 
नामदेवराव घोरमाडे, मंडळ कृषि अधिकारी , आसेगांवपुर्णा, 
ता . चांदूरबाजार, जि . अमरावती यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन) 
नियम , १९८२ मधील नियम ६६(१) नुसार दिनांक ३१ मे २०१७ 
( म.नं .) रोजी शासनसेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासनाची 
मंजुरी देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . ला . भोई , 
कक्ष अधिकारी. 


अ . नि . साखरकर , 
कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून २२ - २८, २०१७/ आषाढ १- ७, शके १९३९ 


३५ 


आदिवासी विकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय विस्तार , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मे २०१७ . 

आदेश 
क्रमांक सेनिवे. २०१७ /प्र.क्र . ८० / का -१. - श्री . उत्तम कारभारी 
आहेर , मुख्य अभियंता, आदिवासी विकास विभाग हे महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १० (१) नुसार दिनांक 
३१ मे २०१७ (म.नं .) पासून शासकीय सेवेतून नियत वयोमानाने 
सेवानिवृत्त होत आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नगरविकास विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा रोड, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०१७. 

अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ. २०१७/ प्र.क्र . १८९/ नवि -१४. - श्री . सुदाम 
__ एस . धुपे , मुख्याधिकारी नगर परिषद , यवतमाळ हे दिनांक ३१ मे 

२०१७ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत . 
___ श्री. सुदाम एस. धुपे, संवर्ग मुख्याधिकारी गट- अ यांचे विरूद्ध 
विभागीय चौकशी सुरू असल्यास त्यांच्या विभागीय चौकशीच्या अधीन 
राहून व त्यांचेकडे शासकीय येणे बाकी असल्यास ते सदरच्या वसुलीस 
पात्र राहतील अशा अटींच्या अधीन राहून श्री . सुदाम एस. धुपे , 
मुख्याधिकारी ( गट - अ ), मुख्याधिकारी , नगर परिषद, यवतमाळ यांना 
शासकीय सेवेतून दिनांक ३१ मे २०१७ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार 
निवृत्त होण्यास या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

मिलिंद कुळकर्णी, 
शासनाचे अवर सचिव . 


सु . ना . शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव. 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०१७ 
क्रमांक सेनिवे. १०१७/ प्र.क्र . ४४४/ १९ . - या विभागातील खालील 
नमूद अधिकारी दिनांक ३१ मे २०१७ ( म.नं .) रोजी शासन सेवेतून 
नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०१७. 

अधिसूचना 


अ. क्र . 


नाव 


पदनाम 


१ श्री. भालेराव पंडीतराव बोरसे कक्ष अधिकारी 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

दीपा साळगांवकर , 

कक्ष अधिकारी . 
नियोजन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०१७. 
क्रमांक निविआ. २०१७/ प्र. क्र . ३४८ / १४२१ . - श्री. मधुकर शिवप्पा 
चाळक, कक्ष अधिकारी, हे दिनांक ३१ मे २०१७ ( म.नं ) रोजी शासन 
सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

चं . त्रिं . पातुरकर , 
कार्यासन अधिकारी. 


क्रमांक आयएफएस . २०१७ / प्र. क्र . ३८ / फ - ७. - श्री . बी . पी . 
वाळिंबे, ( भावसे -१९९७), वनसंरक्षक , कार्य आयोजन विभाग, औरंगाबाद 
हे दिनांक ३१ मे २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत 
वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सुनिल हंजे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru 
Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 1st June 2017 . 

NOTIFICATION 
No . IFS . 2017/ C . R. 38 / F - 7 . Shri B. P. 
Walimbe (IFS 1997 ), Conservator of Forests , 
Working Plan , Aurangabad has superannuated 
from the Government Service on 31st May 
2017 ( A. N.). 

By order and in the name of the Governor 
of Maharashtra . 


SUNIL HANJE , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून २२ - २८ , २०१७/ आषाढ १ - ७ , शके १९३९ 


GENERAL ADMINISTRATION 

DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, 

dated 8th June 2017 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ जून २०१७ . 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ-१०१७/ प्र.क्र . ३१० / २०१७ / दहा. - श्री. पी . के . 
देशमुख, भाप्रसे ( एससीएस १९९५ ),विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , 
मुंबई हे दिनांक ३१ मे २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून 
नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


NOTIFICATION 
No . AEO . 1017/ C . R. 310 / 2017/ X . Shri P. 
K . Deshmukh, IAS [ SCS : 1995 ], Divisional 
Commissioner, Konkan Division , Mumbai on 
attaining the age of superannuation is retired 
from Government Service with effect from 
31st May 2017 ( A. N.) . 

By order and in the name of the Governor 
of Maharashtra , 

S . R . BANDEKAR -DESHMUKH , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स. रि . बांदेकर - देशमुख , 
शासनाच्या उप सचिव . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ जून २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ. १११७/ प्र.क्र . १८ / २०१७/ दहा . - श्री . एन . आर. गद्रे, भा .प्र. से. ( महा : आरआर : १९८९ ) प्रधान सचिव व विशेष चौकशी 
अधिकारी ( १), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची बदली प्रधान सचिव , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २७ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 
___ २. श्री . एस. व्ही . आर . श्रीनिवास, भा .प्र.से. ( महा : आरआर : १९९१ ) व्यवस्थापकीय संचालक , सिकॉम, मुंबई यांची बदली विशेष 
कार्यकारी अधिकारी , धारावी पुनर्वसन प्रकल्प , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २४ एप्रिल २०१ 
( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे. 
___ ३. श्रीमती वल्सा नायर -सिंह, भा .प्र. से . ( महा : आरआर : १९९१ ) प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
यांची बदली प्रधान सचिव व विशेष चौकशी अधिकारी (१ ), सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . 
त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २७ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

४. श्री . एस . के . बागडे, भा . प्र. से . ( महा : आरआर : १९९३) सचिव , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची 
बदली महाव्यवस्थापक , बेस्ट, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ मे २०१७ ( मध्यान्होत्तर) पासून 
स्वीकारला आहे . 
___ ५. श्री . एम. आर. झगडे, भा . प्र.से . ( महा : नॉन- एससीएस : १९९३ ) महानगर आयुक्त , पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्रधिकरण, पुणे यांची 
बदली विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग , नाशिक या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ मे २०१७ 
( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

६ . श्री . सी . एन . दळवी, भा .प्र. से. ( महा : एससीएस : १९९५ ) आयुक्त , सहकार व निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांची बदली विभागीय 
आयुक्त, पुणे विभाग , पुणे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २४ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून 
स्वीकारला आहे . 

७. श्री . एकनाथ डवले , भा .प्र.से . ( महा : आरआर : १९९७ ) विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग. नाशिक यांची बदली सचिव 
( रोहयो व ज. सं .) ग्रामविकास व जल संधारण विभाग, मंत्रालय , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक 
११ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

८. श्री . आर. आर. जाधव, भा .प्र. से. ( महा : एससीएस : १९९८ ) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांची बदली आयुक्त , दुग्धविकास , 
मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

९. श्री . आर. जी . कुलकर्णी, भा . प्र. से. ( महा : एससीएस : २००० ) आयुक्त, दुग्धविकास , मुंबई यांची बदली आयुक्त , आदिवासी विकास , 
नाशिक या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ मे २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून २२ - २८ , २०१७/ आषाढ १ - ७, शके १९३९ 


३७ 


१०. श्रीमती निधी पांडे, भा .प्र . से. ( महा : आरआर : २००१ ) जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजीव 
गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी , मुंबई या पदावर ते पद निवड श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा 
कार्यभार दिनांक २७ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

११. श्री . आर . आर. माने , भा .प्र. से. ( महा : एससीएस : २००१ ) आयुक्त , क्रिडा व युवक सेवा, पुणे यांची बदली महासंचालक , मेडा, 
पुणे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २५ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

१२. श्री . एस . एम . काकाणी, भा .प्र . से. ( महा : एससीएस : २००४) जिल्हाधिकारी , नांदेड यांची बदली उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 
संचालक , महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी , मुंबई या पदावर ते पद वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी 
त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ८ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

१३ . श्री . ए. एम . कवडे, भा . प्र. से . ( महा : एससीएस : २००४ ) जिल्हाधिकारी , अहमदनगर यांची बदली नोंदणी महानिरीक्षक व नियंत्रक , 
मुद्रांक , पुणे या पदावर ते पद वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २७ एप्रिल 
२०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

१४ . श्री . श्रावण हर्डीकर , भा .प्र. से. ( महा : आरआर : २००५ ) महापालिका आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर यांची बदली 
महापालिका आयुक्त , पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे या पदावर ते पद कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत अवनत करून करण्यात 
आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २७ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

१५ . श्री . आर . व्ही . गमे , भा . प्र. से. ( महा : एससीएस : २००५ ) व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य बीयाणे महामंडळ , अकोला 
यांची बदली जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) 
पासून स्वीकारला आहे . 

१६. डॉ . अश्विनी जोशी, भा . प्र. से . ( महा : आरआर : २००६ ) जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांची बदली आयुक्त , राज्य उत्पादन शुल्क , 
मुंबई या पदावर ते पद कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत अवनत करुन करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २७ एप्रिल 
२०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

१७. श्री . ओमप्रकाश बकोरिया, भा .प्र. से. ( महा : आरआर : २००६ ) महापालिका आयुक्त , औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद यांची 
बदली व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य बीयाणे महामंडळ , अकोला या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक २ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

१८ . श्री . अश्विन मुदगल, भा .प्र.से. ( महा : आरआर : २००७ ) जिल्हाधिकारी, सातारा यांची बदली महापालिका आयुक्त , नागपूर 
महानगरपालिका, नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २६ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून 
स्वीकारला आहे . 

१९ . श्री . अभिजित बांगर, भा . प्र. से. ( महा : आरआर : २००८ ) जिल्हाधिकारी, पालघर यांची बदली जिल्हाधिकारी , अमरावती या पदावर 
ते पद वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करुन करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २६ एप्रिल २०१७ (मध्यान्हपूर्व) पासून 
स्वीकारला आहे . 

२० . श्रीमती श्वेता सिंघल , भा .प्र. से . ( महा : आरआर : २००९ ) उप सचिव ( कामगार ), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय , 
मुंबई यांची बदली जिल्हाधिकारी , सातारा या पदावर ते पद वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करुन करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा 
कार्यभार दिनांक २४ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

२१. श्री . एस . एल . अहिरे, भा .प्र. से . ( महा : एससीएस : २००९ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , भंडारा यांची बदली 
संचालक , विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, पुणे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ मे २०१७ 
( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

२२. श्री. ए. पी . विधळे , भा . प्र.से . ( महा : एससीएस : २००९ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , अकोला यांची बदली उप 
सचिव ( कामगार) उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक 
२८ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

२३. श्रीमती दिपा मुधोळ -मुंडे, भा .प्र. से. ( महा : एससीएस : २०११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , बुलढाणा यांची बदली 
सह विक्रीकर आयक्त , औरंगाबाद या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २५ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) 
पासून स्वीकारला आहे. 

२४ . श्री . आस्तिक कुमार पांडे, भा.प्र.से . ( महा : आरआर : २०११ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांची बदली 
जिल्हाधिकारी, अकोला या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २५ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला 
आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स. रि . बांदेकर - देशमुख , 
शासनाच्या उप सचिव . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून २२ - २८, २०१७/ आषाढ १- ७, शके १९३९ 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मे २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ. १११७ / प्र. क्र . १८ / २०१७ / दहा . - श्री . सुनिल पोरवाल , भा.प्र. से . ( महा : आरआर : १९८३ ) अपर मुख्य सचिव व विकास 
आयुक्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची बदली अपर मुख्य सचिव ( उद्योग ), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय , मुंबई या 
पदावर ते पद अपर मुख्य सचिव श्रेणीत उन्नत करून करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २३ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) 
पासून स्वीकारला आहे. 

२. श्री . पी . वेलरासू, भा .प्र. से. ( महा : आरआर : २००२) यांची बदली ते दीर्घ मुदतीच्या विदेशी प्रशिक्षणावरून परत आल्यानंतर 
महापालिका आयुक्त, कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका , कल्याण या पदावर ते पद निवड श्रेणीत उन्नत करून करण्यात आली. त्यांनी 
त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २५ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

३. श्री . एस. एम . केंद्रेकर, भा.प्र.से . ( महा : नॉन- एससीएस : २००२) मुख्य प्रशासन (नवीन शहरे ), सिडको, औरंगाबाद यांची बदली 
आयुक्त, कृषी, पुणे या पदावर ते पद निवड श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १५ मे 
२०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 
___ ४ . श्री . परिमल सिंह, भा .प्र. से. ( महा : आरआर : २००४ ) मा . राज्यपाल यांचे उप सचिव , मलबार हिल, मुंबई यांची बदली 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, मुंबई या पदावर ते पद निवड श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली 
आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २५ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

५. श्री . व्ही . एन . काळम , भा .प्र. से . ( महा : एससीएस : २००४ ) महापालिका आयुक्त , सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर यांची बदली 
व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र चित्रपट , रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी 
त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २२ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे. 

६. श्री . ओमप्रकाश देशमुख, भा .प्र. से. ( महा : एससीएस : २००४ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , धुळे यांची बदली 
व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य बीयाणे महामंडळ , अकोला या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक 
२९ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे. 

७ . श्री . डी . एम . शिंदे, भा . प्र . से . ( महा : एससीएस : २००२ ) व्यवस्थापकीय संचालक, महानंदा, मंबई यांची बदली नियंत्रक , शिधावाटप 
व संचालक , गोदाम व वाहतूक , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २८ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) 
पासून स्वीकारला आहे. 

८ . डॉ . अमित सैनी , भा .प्र. से . ( महा : आरआर : २००७ ) जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर यांची बदली सह विक्रीकर आयुक्त , मुंबई या 
पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १५ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 

९. श्रीमती संपदा मेहता , भा .प्र.से . ( महा : आरआर : २००८ ) प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र कृषी स्पर्धात्मक प्रकल्प, पुणे यांची बदली 
जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १८ मे २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून 
स्वीकारला आहे . 

१० . श्री . ई. रविंद्रन , भा .प्र.से . ( महा : आर आर : २००८ ) महापालिका आयुक्त, कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण यांची 
बदली आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, नवी मुंबई या पदावर ते पद वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली 
आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २५ मे २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

११. श्री . जी . श्रीकांत, भा.प्र.से. ( महा : आरआर : २००९ ) जिल्हाधिकारी , अकोला यांची बदली जिल्हाधिकारी, लातूर या पदावर करण्यात 
आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २९ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

१२. श्री . शण्मुगराजन एस ., भा .प्र .से . ( महा : आरआर : २०१३ ) सहायक जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प, धारणी, जि . अमरावती यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , बुलडाणा या पदावर करण्यात आली आहे . 
त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २६ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

१३. श्री . गंगाथरण डी ., भा . प्र. से . ( महा : आरआर : २०१३ ) सहायक जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प , कळवण , जि . नाशिक यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , धुळे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या 
पदाचा कार्यभार दिनांक १९ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे. 

१४ . श्री . राजेंद्र भरूड , भा .प्र . से . ( महा : आरआर : २०१३ ) सहायक जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प , किनवट , जि . नांदेड , यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी 
त्या पदाचा कार्यभार दिनाक ९ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . रि . बांदेकर - देशमुख , 
शासनाच्या उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


